सन २०२३-२४ या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ सप्टेंबर , २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६ 
दि.०५.०४.२०२३, दि.२८.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३ व दि.३०.०६.२०२३. 
दि.१२.०७.२०२३, दि.२८.०७.२०२३ दि.२३.०८.२०२३ व दि.५.०९.२०२३. 


प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2023” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकास 
अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चातर्गत योजनांच्या अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या विशिष्ट मर्यादेतील 
तरतूदी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. याप्रमाणे आतापर्यंत बाब क्र. ०१-वेतन, ३४- 
शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने, ३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) करीता ५६ %,०२-मजूरी, ०३-अतिकाळीक 
भत्ता, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी सेवा, ११-प्रवास खर्च, १३-कार्याळयीन खर्च, १४- 
भाडेपट्टी व कर, १७-संगणक खर्च, १९-आहार खर्च, २४-पेट्रोल तेळ व वंगण, २८-व्यावसायीक व विठोष 
सेवा करीता ४०%, २१-साधन सामुग्री, २७-लहान बांधकामे, ५०-इतर खर्च करीता ३० % व १६- 
प्रकाशने, २६-जाहिरात व प्रसिद्धी, ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेनेतर), ३२-अंशदाने,३३-अर्थसहाय्य या 
करीता २०% मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. 

या अनुषंगाने आता वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेत 
आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत संदर्भाधीन क्र.२ येथीळ शासन 
निर्णयान्वये यापुर्वी वितरीत केळेळा निधी विचारात घेऊन उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२, टी-४ व टी-८ या 
खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता यापूर्वी वितरीत निधी 
विचारात घेवून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे उर्वरीत निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे . 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमारफत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


पुस्तिकेमधील तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकातील विहीत तरतुदी व 
अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व वित्त विभागाया संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oe सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०९२२१०५५४२३६२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
stalCode=400032, ‘Maharasht 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a91296205b 
9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 
st ym=4D88F77C99929CC895AC64CF186B 
B11E7252442! 
I Number=344DE3FF07B9439DD11CAF72825 


SASEBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
KIRAN KISANRAO PAWAR 


Date: 2023.09.25 17:18:04 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, Hass, Hag 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३,प्र.क्र.०१/का-६,दि.२५ सप्टेंबर,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक । सन २०२३-२४ | सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
ear २ ३ | 8 | षु ६ 
मागणी क्र.टी-०२ 
१ | 00) (09 आदिवासी विकास =| ०१-वेतन ८०००० ६४००.०० आयुक्त, 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्ची | ११-प्रवास खर्च ८४० ८४.०० | आदिवासी 
(२२२५ १०२५) २८-व्यावसायिक सेवा १५०० १५०.०० विकास, 
एकूण (२२२५१०२५) ८२३४०.०० | ६६३४.०० नाशिक 
२ | (०० (०२) प्रादेशिक कार्यालये- | ०१-वेतन १३२८२७ १०६२६.१६ आयुक्‍त, 
जनजाती विकास ११-प्रवास खर्च १४७० १४७.०० आदिवासी 
आयुक्त.(अनिवार्य खर्च) (२२२५ | एकूण (२२२५ १०३४) १३४२९७.०० १०७७३.१६ | विकास, नाशिक 
१०३४) 
३ | (00) (०३) प्रकल्प अधिकारी =| ०१-वेतन ५५६२२७ ४४४९८.१६ आयुक्त, 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५ १०४३) | ११-प्रवास खर्च ८७८४ ८७८.४० आदिवासी 
एकूण (२२२५१०४३) ५६५०११.०० ४५३७६.५६ | विकास, नाशिक 
४ (००) (०४) एकात्मिकृत क्षेत्र । ०१-वेतन (वित्त विभागाच्या ६८८८ २१३८.०४ आयुक्त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य । मान्यतेने) आदिवासी, 
खर्च) (२२२५ १०५२) ११-प्रवास खर्च १२१ १२.१० संशोधन व 
एकूण (२२२५१०५२) ७००९.०० २१५०.१४ | प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे 
५ | (०५) (09)- जनजाती संशोधन | ०१-वेतन ५२२११ ४१७६.८८ आयुक्त, 
व प्रशिक्षण संस्था, पुणे ११-प्रवास खर्च ४०० ४०.०० | आदिवासी, 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५ १३०१) | २८-व्यावसायिक सेवा १ ०.१० संशोधनव 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने १०० ८.०० | प्रशिक्षण संस्था, 
पुणे 
एकूण (२२२५ १३०१) ५२७१२.०० ४२२४.९८ 
एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ८४१३६९.०० ६९१५८.८४ 
मागणी क्र.टी-०४ 
१ | (०० (०१) आदिवासी विकास ०१-वेतन १५४३०० १२३४४.०० उप सचिव, 
विभाग (अनिवार्य खर्च) (२२५१ | ११-प्रवास खर्च १००० १००.०० | आदिवासी विकास 
०२११ एकूण (२२५१०२११) १५५३०० १२४४४ । विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १५५३०० १२४४४ 
मागणी क्र.टी-०८ 
१ | (०० (०१ घरबांधणी ५५-कर्जे व आगाऊ रकमा १२१५०० ६५००.०० आयुक्त, 
any (अनिवार्य खर्च) आदिवासी 
(लेखाशिर्ष ७६१० ०९९१) विकास, नाशिक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२३,प्र.क्र.०१/का-६,दि.२५ सप्टेंबर,२०२३ सोबतचे वितरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक । सन २०२३-२४ | सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय | करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
a | २ ३ | 8 षु गी 
१३५०० ७०००.०० उप सचिव, 
आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय 
एकूण (9६१००९९१) १३५००० १३५००.०० 
२ | (0० (०१) मोटार वाहन ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा १६१० १६१.०० आयुक्त, 
खरेदीसाठी ss (अनिवार्य आदिवासी 
खर्च) (लेखाशिर्ष ७६१० १००२) विकास, नाशिक 
६९० ६९.०० उप सचिव, 
आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय 
एकूण (9६१०१००२) २३०० २३०.०० 
3 | (00) (0१) संगणक ५५-कर्ज व आगाऊ रकमा ४८६ ४८.६० आयुक्त, 
खरेदीसाठी अग्रनीमे (लेखाशिर्ष आदिवासी 
७६१० १०२९) विकास, नाशिक 
३२४ ३२.४० उप सचिव, 
आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय 
एकूण (9& 909028) ८१० ८१.०० 
एकूण मागणी क्रमांक टी-८ १३८११० १३८११ 
एकूण मागणी क्र.टी-२ --टी-४--टी-८ ११३४७७९.०० ९५४१३.८४ 
KIRAN oe cM MT 
KISANRAO 22 
p AWA R Co creKIRANKISANRAOPAWAR 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Date: 2023.09.25 17:18:59 --05'30' 


